विशेष बदली- सन 2023 
उपआयुक्त (वरिष्ठ श्रेणी) (गट-अ), 
राज्य उत्पादन शुल्क. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- इएसटी-१२२३/प्र.क्र.७२/राउशु-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २३ मे, २०२३. 


शासन Seat :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि areal कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या नियम ४ (४ व ४ (५) मधील 
तरतुदीनुसार उपआयुक्त (वरिष्ठ श्रेणी) (गट-अ), राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गातील स्तंभ (२) 
मधील अधिकाऱ्याची, सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने विनंती बदली करण्यात येत असून त्यांची 
पदस्थापना खालील स्तंभ (४) मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पद नवीन पदस्थापना 
शिडी २ ३ PB 
चि श्री.विजय पिराजी | विभागीय उपआयुक्त, राउशु, | विभागीय उपआयुक्‍्त,राउझु, 
चिंचाळकर अमरावती विभाग, अमरावती |। कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर 


२. सदरचे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०५२३१२१०१३१५२९ असा आहे. हा शासन 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANDEEP GORAKHNATH 
DHAKANE 


(संदिप गो. ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२) मा. मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) 

) 


३) अपर मुख्य सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
४) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१२२३/प्र.क्र.७२/राउशु-१ 


५) महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
६) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
) 
) 


७) संबंधित उपआयुक्त (वरिष्ठ श्रेणी), राज्य उत्पादन शुल्क, 
८) निवडनस्ती (राउशु-१). 


KKKKKKKKEKKKKKEKKKERKKE 


पृष्ठ २ पैकी २ 


